लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2098 
च्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक / 
मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निमत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विशा-१ अ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ :-पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१/७२७२/ 
लोकसभा निवडणुक/३६/२०१९, दिनांक ०१.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते निवडणुकीची 


प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये, पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या 
पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना निवडणुकीची संवेदनशील, जिकीरीचे आणि दगदगीचे काम 
अत्यंत परिश्रमपूर्वक व जबाबदारीने पार पाडवे लागले. यास्तव, लोकसभा निवडणुका २०१९ साठी 


पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना 


पारिश्रमिक / मानधन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन ba RUE? | निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ ची अधिसूचना जारी झाल्यापासून 
ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी 
नियुक्‍त केलेल्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पडळेळा निवडणुकीच्या कामाचा ताण, 
कामाची व्याप्ती व कामाचे दिवस इत्यादी बाबी विचारात घेवून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मधील 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना, त्यांच्या माहे एप्रिल, २०१९ या महिन्यातील ७ व्या वेतन 


आयोगानुसार अनुज्ञेय मूळ वेतन (Basic Pay) एवढे पारिश्रमिक/मानघन म्हणून देण्यास शासनाची 


मंजूरी देण्यात येत आहे. परंतु, ज्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० 
दिवसापेक्षा कमी दिवस निवडणुकीचे काम केले असेल त्यांना, जेवढे दिवस त्यांनी काम केळे असेल 
तेवढ्या दिवसाचे पारिश्रमिक/ मानधन देय होईल. ज्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक 
महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० दिवसापेक्षा जास्त दिवस निवडणुकीचे काम केले असेल त्यांना कमाल एक 
महिन्याचे वेतन (मूळ वेतन) देय होईल. अशी रक्‍कम कोणत्याही पोलीस अधिका-यांस / कर्मचा-यास 


त्यांच्या १ महिन्याच्या वेतनापेक्षा (मूळ वेतन) जास्त असणार नाही तसेच लोकसभा सार्वत्रिक 


निवडणुका- २०१९ साठी सदर मानधन हे एका अधिकाऱ्यास / कर्मचाऱ्यास एकदाच देय होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः निमत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विछा-१ अ 


2. पोलीस महासंचालक यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ट-अ" मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/ मानधन यावर होणारा खर्च 
मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा पोलीस बल, दत्तमत 
(२०५५ ०१६८), (०१) वेतन" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक 
कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये नमूद केलेल्या पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी हे 
पोलीस संवर्गातील आहेत किंवा कसे याबाबत खातरजमा करावी. तसेच संबंधित कर्मचा-यांनी 
निवडणूक कर्तव्यावर काम केले आहे याची प्रथम खातरजमा करण्यात यावी. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४६३/२०२२३/व्यय-७, दिनांक 
०८.०९.२०२३ अन्वये त्या विभागांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"//.शीकीव95॥0[॥9.90०/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१०१६५२१६५९२९ असा 
असून डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MURLIDHAR MADANRAO MUNDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
MURLIDHAR DEPARTMENT 


2.5.4.20=2823 1 2ebca8590dedb8028575064d7754a3c5702d668b43 
d226ef7b32ee3a517, postalCod hi 


MADANRAO MUNDE ८५ णी) 
(मुरलीधर मुंडे) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
2. TA महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक.. 
७. पोलीस अधीक्षक,पाळघर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर 
११. वित्त विभाग, व्यय-४ / व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का. क्र. ३३. मंत्रालय, मुंबई. २२. 
१३. निवडनस्ती (कार्यासन विशा-१ ओ.. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Frra-0499/28¢/0.w.C0/fean-9 अ 


परिशिष्ट-अ 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र 


अ.क्र पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नाव मानधन/ पारिश्रमिक 

रक्‍कम रुपये 

al श्री.विजयकांत सागर, अपर पोलीस अधीक्षक ८८,४००/- 

2 श्री.धनजय तेलगोटे, पोलीस उपनिरीक्षक ५५,१००/- 

3. श्री.प्रदिप विदे, सहा.पोळीस उपनिरीक्षक ४६,८००/- 

४ श्री.दत्तात्रय जाधव, सहा.पोलीस उपनिरीक्षक ४६,८००/- 

५ | i fama चव्हाण, पोळीस हवालदार ४१,१००/- 

६ ।श्री.अमोल बरडे, पोलीस शिपाई २६,८००/- 

७ श्री.दिलीप भिमा चव्हाण, पोळीस शिपाई २७, ६००/- 
एकूण :- ३,३२,६००/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


